वित्त विभागाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१ सप्टेंबर, 
२०२२ ते दि.२८ फेब्रुवारी,२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : विविआ १८२०/ प्र.क्र.१६१/ प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विविआ १८०५/प्र.क्र.१६३/प्रशासन-१, दि.१८ फेब्रुवारी, २००५ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विविआ ११०१/प्र.क्र.१९८/प्रशासन-१, दि. १ सप्टेंबर, २००५ 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विविआ ११०१/प्र.क्र.१९८ (ओ/प्रशासन-१, दि.१ सप्टेंबर, २००५ 
४. शासन शुध्दिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:विविआ ११०१/प्र.क्र.१९८/प्रशासन-१,दि.१९ सप्टेंबर, २००५ 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विविआ १८२०/प्र.क्र.१६१/प्रशासन-१, दि.११ सप्टेंबर, २०२० 
६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ 
७.शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विविआ १८२०/प्र.क्र.१६१/प्रशासन-१, दि.२० सप्टेंबर, २०२१ 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
९. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 
१०. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विविआ १८२०/प्र.क्र.१६१/प्रशासन-१, दि.१६ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय 


संदर्भाधीन क्र. १०, दिनांक १६ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त 
विभागाच्या आस्थापनेवरील ११६ पदांना दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये नमूद केलेली 
वित्त विभागाच्या आस्थापनेवरील एकूण ११६ अस्थायी पदे दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


२. विवरणपत्र "अ" व "ब" वरील पदांवर होणारा खर्च अनुक्रमे 

१) मागणी क्रमांक:- जी-४, २०५२-सचिवाळलय सर्वसाधारण सेवा-वित्त विभाग 

२) मागणी क्रमांक:- जी-२, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-राज्य लॉटरी संचालनालय 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ 
ऑगस्ट, २०२२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ १८२०/ प्र.क्र.१६१/ प्रशासन-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८३०१२४७०९९२०५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत- वरीलप्रमाणे 


5, 
\=124A4AFEOSA81F47 1 BAEAE4CE955DAES5002A018, 


Digitally signed by SUSHILA D PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. 0f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d3600 
94 
ps 
serialNumber=2D78E8AB53FB3619£69D852CE1492593ABC 1DCE1DF 
4£081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA D PAWAR 
Date: 2022.08.30 12:53:04 +05'30! 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
कि 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

आयुक्त, राज्य लॉटरी संचालनालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (सेवा), सा.प्र.वि, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव / लेखा अधिकारी, रोखशाखा, राज्य लॉटरी संचालनालय, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) निवड नस्ती, प्रशासन-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Av AD -O 


Cc 
wes 


an oc 
२> <:-- <-- > SP <> DS 


S 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ १८२०/ प्र.क्र.१६१/ प्रशासन-१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-विविआ-१८२०/प्र.क्र.१६१/प्रशासन-१,दि. ३० ऑगस्ट,२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम 


३ 


सहायक संचालक 
कक्ष अधिकारी 


-2 
ऱ्टी 


[ates 
2 झेरॉक्स FRA चालक 
ळर 
आयुक्त, राज्य लॉटरी 
उप संचालक (अवर सचिव) 
राज्य लॉटरी अधिकारी (कक्ष अधिकारी) 
खा अधिकारी 
सहायक राज्य लाटरी अधिकारी 
उच्चश्रेणी लघुलेखक 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 
रोखलेखापाल (स.क.अ.) 
सहायक 


Lad 
a 
__७__ 
धिक 
os 
१२ 


१२ 
१3 


-O| -O pe) 
mm | ८ an 


me) 
wa) 


१८ 
० 


लिपिक-टंकलेखक 
रोखपाल 
वाहनचालक-नि-यंत्रचालक 
वाहनचालक 
शिपाई 
हमाल 
(ब) एकूण पदे 


-0 


क शी (शि क me) 
) 


av 
S 


me) 
Be) 
mom 


(+d) एकूण पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


